









गाजी. 





मरोठी 





11111. । 


नसीम 3 


र 





SIO व नमाज 
म्हणाच्जे काय? 


ok लेखक ok 


नसीम गाज़ी 


> भाषांतर > 
हुसेनखान चांदखान पठाण 


* प्रकाशक &K 


इस्लामिक मराठी पब्लिकेशन्स ट्रस्ट 
४, हामिद बिल्डिंग, ९६, हाफीज़ अली बहादुर मार्ग, 
मोमीनपुरा, मुंबई - Yoo ०११. 
फोन : २३०१९१८३८७ / २३०८२८२० 
फॅक्स : २३०५२१२००२ / मोबाईल : ९२२४५ ९९९१० 
वेबसाईट : islamicmarathipublications.com 








= AUR NAMAZ KYAHAI (Urdu) 
AZAAN VA NAMAZ MHANJE KAAY (Marathi) 


IMP Series No. :- 70 
Written by :- Nasim Gazi Falahi 
Translated by :- ‘Hussainkhan Chandkhan Pathan 


Copies : 2000 


© All Rights Reserved 


Edition :- 1st (Dec. 2008) 
2nd (April 2010) 


ae 
IMPT 

Published by :- 

ISLAMIC MARATHI PUBLICATIONS TRUST 

4, Hamid Bldg., 96, Hafiz A. 8. Marg, 

Mominpura, MUMBAI - 400 011. 

Tel. : 2301 83 87, 2308 28 20, Fax : 2305 2002 

Mobile : 92245 99910 


ISBN-81-87634-69 HADIYA (MULYA) : Rs: Bf 





“HUE, HAA TAT व ळूयावंतच्या न्यकाने”” 


दोन शब्द 


अजान आणि नमाजसंबंधी लोकांना माहिती नसल्यामुळे अनेक गैरसमज 
निर्माण होत असल्याचे आढळून आले आहे. इस्लामसंबंधीच्या अचूक माहिती अभावी 
_ इस्लामच्या या पवित्र आणि कल्याणकारी उपासनापद्धतीच्या बाबतीत बेधडक अयोग्य 
टीका केली जाते आणि त्याबाबतीत खरी माहिती मिळविण्याचे प्रयत्नसुद्धा केले जात 
नाहीत. अशावेळी ही बाब अधिक दु:खदायक होते. समाजातील अनेक थरांतील लोक 
हीच नीति स्वीकारतात, त्यात शिक्षितही आहेत आणि सामान्यजन सुद्धा आहेत. 


अजानमध्ये ‘HR अकबर' म्हणून अकबर बादशहाचा धावा केला जातो 
असे बरेच लोक समजतात, ते अज्ञानामुळे. असेच कबिरदाससारख्या महापुरुषानेसुद्धा 
अजानसंबंधी अज्ञान प्रकट केले आहे. त्यांचा एक दोहा पहा :- 


कंकर पत्थर जोर के मस्जिद लिया बनाय | 
तापे मुल्ला बांग दे, क्या TST हुआ खुदाय ॥ 


बांग (म्हणजेच अज्ञान) देणाऱ्याला ABT म्हणत नाहीत. हे पहिले अज्ञान बांग/ 
अजान देणाऱ्याला बांगी किंवा मुअज्जीन म्हणतात. बांग देणाऱ्याला शांतपणे बांग 
द्यावी लागते. तो तापलेला (तापे) नसतो हे वास्तव आहे. मुल्ला तापलेल्या अवस्थेत 
बांग देतो म्हणजे काय परमेश्वर बहिरा झाला आहे काय? असा प्रश्न कबिरदासांनी 
उपस्थित केला आहे. वास्तविक बांग किंवा अजान ही परमेश्वरासाठी नसतेच. 
_ नमाजाची वेळ झाल्याने लोकांना नमाजला बोलाविण्यासाठी सूचक बोल अजानमध्ये 
असतात. ते बोल अल्लाह (खुदाच्या) च्या भक्तासाठी असतात. खुदासाठी मुळीच 
नसतांत. त्यामुळे खुदा बहिरा असण्या नसण्याचा प्रश्‍न येथे उपस्थित होत नाही. संत 
कबिरदासांचे अज्ञान इतके असेल तर सामान्य जनांचे काय? 'अल्लाहु अकबर' मधील 
_ "अकबर या अरबी शब्दाचा अर्थ सर्वश्रेष्ठ असा असून तो शब्द अल्लाहचे विशेषण 
आहे. या शब्दाचा अकबर बादशहाशी काडीमात्र संबंध नाही. 

एकमेकांच्या धर्माबद्दल खरी माहिती नसणे यात आजच्या अनेक सामाजिक 
३ 





अजान व नमाज़ म्हणजे काय? 


समस्यांचे मूळ आहे. अन्य धर्माबद्दल घोर अज्ञान असूनसुद्धा त्या धर्मासंबंधीची ठोस मते 
व्यक्त करणे ही एक आजची फॅशन झाली आहे. या युगात माहिती प्राप्त करण्यासाठी 
अनेक साधने आणि यंत्रणा हाताशी असूनसुद्धा सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत समाजसुद्धा 
काही मूलभूत गोष्टींबाबत अंधारात चाचपडत असल्याचे आढळून येते. 

माहितीचा अभाव आणि दुसऱया बद्दल कमालीचा द्वेष यामुळे मनुष्य वास्तविक . 
स्वत:च्या कल्याणासाठी असलेल्या बाबींचा शत्रू बनतो. असेच काहीसे इस्लाम आणि 
त्याच्या शिकवणुकीबाबत झाले आहे आणि होत आहे. 

या छोट्याशा पुस्तकात अजान, नमाजाचे महत्त्व आणि नमाजचा मूळ अर्थ 
विषद करण्यात आला आहे, जेणेकरून त्यांचे खरे स्वरुप सामान्य लोकांसमोर यावे 
आणि त्याबद्दलचे गैरसमज दूर व्हावेत. 

नमाजमुळे लोकांना मन:शांती आणि चक्षुशांती लाभेल अशी केवळ आशाच 
नाही तर आमचा दुढ विश्‍वास आहे. 


- नसीम गाजी 


2 ४ 


अज़ान व नमाज़ म्हणजे काय? 





नमाजचे माहात्म्य 


आम्हा मनुष्यास आणि संपूर्ण जगातील सजीव निर्जिवास सर्वशक्तिमान 
अल्लाहने निर्माण केले आहे. सजीवांना जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व 
वस्तू त्याने पुरविल्या आहेत. जीवन आणि मृत्यू त्याच्याच हातात आहे. जीवन- 
मरणाचा मालक तोच आहे. तोच पालनकर्ता आहे, तोच अन्नदाता आहे. आपल्या 
विनवण्या आणि प्रार्थना ऐकणारा, संकटकाळी मदत करणारा तोच आहे. आपल्याला 
लाभ किंवा हानी पोचविण्याची क्षमता, वास्तविक त्याच्याशिवाय कुणामध्ये नाही. 
जगामध्ये जे काही आहे खऱ्या अर्थाने त्याचा मालक SIGE आहे. खरा शासक 
तोच आहे. जगाचा हा कारखाना त्यानेच चालविल्यामुळे चालला आहे. त्या 
सर्वशक्तिमान अल्लाहचा कोणीही भागीदार नाही. त्याच्या अस्तित्वात, त्याच्या गुणात 
आणि त्याच्या अधिकारात अन्य कोणीही भागीदार नाही. मृत्यूनंतर आपल्या 
जीवनातील कर्माचा तो हिशोब करील आणि कर्मानुसार मोबदला देईल. आम्हा 
मानवाच्या मार्गदर्शनासाठी अल्लाहचे संदेशवाहक आणि प्रेषितांना जगात पाठिविले. 
या प्रेषितांनी अल्लाहच्या आदेशानुसार जीवन जगण्याच्या पद्धती सांगितल्या. सर्व 
प्रेषितांची शिकवणूक एकच होती. अल्लाहचे आज्ञापालल आणि त्याच्याप्रती 
आत्मसमर्पण. आपल्या सर्वांचा पालनकर्ता अल्लाहने प्रेषित मुहम्मद (स) यांना 
आपला अंतिम संदेशवाहक म्हणून पाठविले आणि त्यांच्यामार्फत कुरआन रूपी ग्रंथ 
पाठवून सर्व मानवांच्या संपूर्ण मार्गदर्शनाची व्यवस्था केली. याच मार्गदर्शनाचे नाव 
इस्लाम आहे. कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीच्या, देशाच्या किंवा कोणत्याही वस्तूच्या 
नावावर ठेवलेले 'इस्लाम' हे नाव नाही. ते विशिष्ठ गुणावर आधारित असलेले नाव 
आहे. इस्लाम शब्दाचा शब्दश: अर्थ “आज्ञापालन आणि समर्पण” असा आहे. 
इस्लाम म्हणजे वस्तुत: स्वत:ला आअल्लाहप्रती समर्पित करणे आणि त्याच्या आदेशांचे 
स्वेच्छेने पालन करणे होय. भक्ती, उपासना आणि आज्ञापालन केवळ अल्लाहचेच 
केले जावे ही इस्लामची मूळ शिकवण आहे. केवळ अल्लाहलाच आराध्य केले जावे 
आणि त्याचीच आराधना केली जावी. इतर कोणासमोर नतमस्तक होता कामा नये 
आणि संपूर्ण जीवन अल्लाहची प्रेमपूर्वक भक्ती आणि त्याचे आज्ञापालन करण्यात 
व्यतीत करावे अशी इस्लामची शिंकवणूक आहे. 
eee: : ५. 
अज़ान व नमाज म्हणजे काय? 7 


अह्लाहप्रती आपली भक्ती दर्शविण्यासाठी, त्याच्या दास्यत्वाची (भक्तीची) 
कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी, त्याच्या उपकाराप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी, अल्लाहच्या 
श्रेष्ठत्वाची आणि सत्तेची स्वीकृती दर्शविण्यासाठी आणि या सर्व बाबी सतत स्मरणात 
राहण्यासाठी इस्लामने ज्या उपासनापद्धती निर्धारित केल्या आहेत, त्या सर्वांत महत्त्वपूर्ण 
उपासनापद्धत नमाज आहे. नमाजचे महत्व आणि तिच्या आवश्यकतेचा उल्लेख, 
कुरआन या अल्लाहकडून अवतरीत झालेल्या ग्रंथात आणि प्रेषित मुहम्मद (स) यांच्या 
हंदीसमध्ये खूप वेळा आला आहे. दिवसातून पाच वेळा नमाज अदा करणे इस्लामच्या 
प्रत्येक अनुयायांवर (स्त्री व पुरुष) बंधनकारक आहे. इस्लामच्या कोणाही अनुयायाने 
नमाज सोडणे (नमाज अदान करणे) अधर्म ठरविले गेले आहे. नमाजशिवाय इस्लामचा 
अनुयायी होण्याची कल्पनासुद्धा केली जाऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 


संपूर्ण अबधानाने आणि समजून उमजून नमाज अदा केली जात असेल तर 
नमाज माणसाचे आध्यात्मिक जीवन विकसित करतेच, शिवाय अल्लाहशी जबळीक 
निर्माण करते आणि त्याला अल्लाहचा आवडता दास (भक्त) बनविते. मानवाच्या या 
जगातील जीवनातील बाईटांचा आणि दुर्गुणांचा नायनाट करून त्याला एक जबाबदार 
आणि सज्जन पुरुष म्हणजे पुरुषोत्तम बनविण्याची क्षमता नमाजमध्ये आहे. वास्तविक 
नमाज माणसाला आपल्या निर्मात्या आणि पालनकर्त्या अल्लाहच्या इच्छेनुसार आणि 
आदेशानुसार संपूर्ण जीवन व्यतीत करण्यास अनुरुप बनविते. नमाजच्या एकंदरीत 
स्वरुपावरून हे सत्य स्पष्ट होते. नमाजच्या उद्देशाचे कथन करताना पबित्र कुरआनात 
अल्लाह स्पष्ट करतो :- 

““नमाज अश्लील कर्मापासून आणि दुष्कृत्यापासून निश्‍चितच परावृत्त कर्ते.” 

(पवित्र कुरआन - २९:४५) 

जे लोक वरकरणी नमाज अदा करतात, परंतु नमाजच्या आत्म्याशी आणि 
तिच्या अपेक्षाशी अनभिज्ञ आणि बेपर्वा असतात, त्यांच्याविषयी पवित्र कुरआनचे 
निवेदन आहे :- 


“विनाश आहे त्या नमाज अदा करण्यासाठी जे आपल्या नमाजच्या अपेक्षाशी 
बेपर्वा आहेत. असे लोक फक्त दिखावा करतात आणि त्यांची परिस्थिती अशी आहे की 
गरजू लोकांना GBH वस्तू देण्याससुद्धा ते टाळाटाळ करतात. ' 

(पवित्र कुरआन - १०७ : ४-७) 
अल्लाहचे परम भक्त प्रेषित मुहम्मद (स) यांची या संदर्भात हदीस आहे - 
cigars 
& 


अज़ान व नमाज़ म्हणजे काय? 











“ज्या कुणाची नमाज त्याला / तिला अश्लील आणि दुष्कृत्यापासून परावृत्त 
करीत नसेल तर त्यामुळे तो/ती अल्लाहपासून अधिक दूर जाईल. (हदीस) 

मानवी जीवनाला नमाजच्या अनुरूप ठेवण्याची अपेक्षा इस्लाम करतो. नमाज 
जीवनाचे सांरांश बनावी आणि संपूर्ण मानवी जीवनाने नमाजची व्याख्या सिद्ध करावी असे 
इस्लामला अभिप्रेत आहे. या उद्देशाच्या परिपूर्ततेसाठी नमाजमध्ये वाचले जाणाऱ्या 
प्रत्येक श्लोकाचा अर्थबोध समजून घेऊन नमाज अदा केली जावी. नमाज अदा करताना 
माणसाने आपण प्रत्यक्ष आपल्या पालनकर्त्या SIGH उभे आहेत याचे निरंतर भान 
ठेवावे आणि अल्लाहाकडेच आपण याचना करीत आहोत याची जाणीव ठेवावी. अल्लाह 
आपल्याला पाहत आहे आणि आपली प्रार्थना ऐकत आहे याचे त्याने नमाजमध्ये सतत 
अवधान बाळगावे. नमाज या उपासनापद्धतीपासून पूर्ण लाभान्वित होण्यासाठी माणसाने 
आत्मनिरीक्षण करावे आणि नमाजमध्ये जी काही वचने आपण अल्लाहला दिली आहेत ती 
पूर्ण करण्याचा पराकाष्ठेने प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे. 

नमाजं अदा करण्यासाठी मनाच्या शुद्धतेबरोबर माणसाने आपले शरीर, कपडे. 
आणि नमाजचे ठिकाणसुद्धा स्वच्छ ठेवणे आवश्यक आहे. 

अज्ञान आणि नमाजमध्ये जे काही उच्चारले जाते, ते मराठी अनुवादासह पुढे 
प्रस्तुत करण्यात येत आहे. न 


अज्ञान 


दिवसातून पाचवेळा प्रत्येक नमाजपूर्वी अजान दिली जाते. (प्रत्येक अजान 
केवळ १ ते १॥ मिनिटाची असते) ओरडून ओरडून अल्लाहला अजानद्वारे पुकारण्यात 
येत असते, असे काही लोक अज्ञानामुळे समजतात. ही समजूत अत्यंत चूकीची आणि 
अज्ञानमूलक आहे. परिभाषेंनुसार अजानचा अर्थ लोकांना नमाजाकरिता बोलाविणे 
असा आहे. अजान देणारी व्यक्ति म्हणजे मुअज्जिन (बांगी) चढ्या आवाजात मशिदीत 
सामुहिक नमाज पढ़ण्यासाठी अल्लाहच्या साक्षीने लोकांना बोलाबित असतो. 


HAAS बोल अदा करण्यासाठी मराठी अनुवाद 


अल्लाहु अकबर। अल्लाह सर्वश्रेष्ठ आहे | 
अल्लाह अकबर॥ अल्लाह सर्वश्रेष्ठ आहे ।॥ 
अल्लाहु अकबर | ___ अल्लाहसर्वश्रेष्ठ आहे। 
BBE अकबर॥ अल्लाह सर्वश्रेष्ठ आहे॥ 





AGN व नमाज़ म्हणजे काय? 


अशूहदु अल्‌ ला$ञइलाह इल्लल्लाह। 
अल्लाहशिवाय अन्य कोणीही उपास्य नाही याची मी ग्वाही देतो! 


अशूहदु अल्‌ ASS FAS इल्लल्लाह॥ 

अल्लाहशिवाय अन्य कोणीही उपास्य नाही याची मी ग्वाही देतो ॥ 

AYRE अन्न मुहम्मर्दर्रसूलुल्लाह | ] 

मुहम्मद (स) अल्लाहचे प्रेषित आहेत याची मी ग्वाही देतो | 

अशूहदु अन्न मुहम्मरदर्रसूलुल्लाह ॥ 

मुहम्मद (स) अल्लाहचे प्रेषित आहेत याची मी ग्वाही देतो I 

हय्य अलस्सलाह | - ममाजसाठीया। 

हय्य अलस्सलाह II -  नमाजासाठीया॥ 

हय्य अललू GAS!  - तुमच्या कल्याणासाठी या। 

हय्य अलल फलाह॥ - तुमच्या कल्याणासाठी aT 

अल्लाहु AHA | - - Hye Aa se | 

AGE अकबर॥ -. अल्लाहसर्वश्रेष्ठ आहे॥ 

ला इलाह serge!  -  अल्लाहशिवाय अन्य कोणीही उपास्य नाही । 
टीप - सूर्योदयापूर्वीच्या (फज़च्या) नमाजाकरिता दिल्या जाणाऱ्या अजानमध्ये 

खालील अधिक बोल उच्चारले जातात. 


अस्सलातु खैरुमू-मिनन्‌-नौम | झोपेपेक्षा नमाज उत्तम आहे | 

अस्सलातु खैरुमू-मिनन्‌-नौम | झोपेपेक्षा नमाज उत्तम आहे। 

ही आहे अजान आणि हे आहेत अजानचे मंगल बोल. एका ईश्वरावर 
(अह्लाहवर) श्रद्धा ठेवणाऱ्या आणि प्रेषित मुहम्मद (स) यांना अल्लाहचे प्रेषित आणि 
संदेष्टा मानणाऱ्या सर्व लोकांना याच अजानद्वारे ममाजकरिता बोलावण्यात येते. 

नमाजमध्ये काय पठण केले जाते? 

नमांजकरिता उभे राहिल्यानंतर सर्वप्रथम “ आम्ही जगापासून अलिप्त होऊन 
अल्लाहसमोर नमाजसाठी उभे आहोत. '' असा मनोनिग्रह केला जातो. नमाजमध्ये जे 
काही पठण केले जाते ते देवनागरी लिपीतील अरबीमध्ये देऊन त्याचा मराठी अनुवाद 
दिला जात आहे. 





टू 
अज़ान व नमाज़ म्हणजे काय? 





उभे राहिल्यानंतर प्रथम उच्चारले जाते :- 
“अल्लाहु अकबर” अल्लाह सर्वश्रेष्ठ आहे 
तदूनंतर 'सना' म्हटली जाते. 
न सना - “User कल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारकस्मुक ब तआला जहुक व 
ला$5इलाह een,” » उ 
सना (अनुवाद) - हे अल्लाह मी तुझ्या पावित्र्याचे वर्णण करतो आणि तुझी 
स्तुती करतो आणि तुझे नाम समृद्धीदायक आहे आणि तुझी प्रतिष्ठा श्रेष्ठतम आहे आणि 


1 


तुझ्याशिवाय अन्य कोणीही उपास्य नाही. 
“staat बिल्लाहि मिनश्शैता निर्रजीम?' 
तिरस्कृत शैतानापासून, मी अल्लाहचे शरण घेतो. 
“'बिस्मिल्लाहिररहमानिर्रहीम'' 
आरंभ करतो अल्लाहच्या नावाने जो सर्वाधिक कृपावंत, सर्वाधिक दयावंत आहे. 
यानंतर RRS अल्‌. फातिहा पठण केली जाते 
बिस्मिल्ठहिरहमानिर्रहीम 
१. अल्‌ हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 
२. stem निर्रहीम, 
३. मालिकि यौमिद्दीन, 
- ४. इय्याकनअबुदु व इय्याक नस्तईन, 
५. इहदिनस्सिरातल्‌ मुस्तकीम, 
६. fauageia अनअम्त अलैहिम, 
७. गैरिल मग॒जूबि अलैहिम्‌ वलज्जा555लीन (आमीन) 
सूरह अल फातिहाचा अनुवाद : 
आरंभ करतो अल्लाहच्या नावाने जो सर्वाधिक कृपावंत सर्वाधिक दयावंत आहे. 
१. सर्व स्तुती अल्ठाहकरिता आहे जो सर्व जगांचा पालनकर्ता आहे, 
२. सर्वाधिक कृपाळू, सर्वाधिक दयाळू, 
३. जो कयामतच्या दिवसाचा अधिपति आहे, 


~ 


—————— : र 
ae —_— न्य 
जान व नमाज़ म्हणजे काय? 


४. आम्ही फक्त तुझीच उपासना करतो आणि आम्ही फक्त तुझीच मदत मागतो, 
५. आम्हाला सरळ मार्ग दाखब, 
६. त्या लोकांचा मार्ग ज्यांना तू तुझ्या कृपेची देणगी दिली आहेस, 
७. ना त्यांचा (मार्ग) ज्यांच्याबर तुझा प्रकोप झालेला आहे, आणि ना त्यांचा (मार्ग) 
जे मार्गभ्रष्ट झालेले आहेत. (तथास्तु) 
सूरह अल्‌ फातिहानंतर नमाजच्या प्रत्येक रकातमध्ये कुरआनमधील छोट्या 
सूरहपैकी कोणतीही एक सूरह पठण केली जाते. अशा सूरहपैकी काही सूरह खाली 
देण्यात येत आहेत. 
सूरतुल अस्त्र 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 
१. वल अस्त्र, 
२. FA इन्सान लफी GS, 
३. इल्लल्लजीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक्वि व caret बिस्सब्र 
अनुबाद | 
आरंभ करतो अल्लाहच्या नावाने जो सर्वाधिक कृपावंत, सर्वाधिक दयावंत आहे. 
१. काळाची शपथ, ey 
२. निःसंशय मानव तोट्यात आहे, 


३. त्या लोकांशिवाय ज्यांनी श्रद्धा ठेवली आणि सत्कर्मे केली आणि (ज्यांनी) 
आपापसात एकमेकांना सत्याचा आणि संयमाचा उपदेश केला. 


Kyra 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 
१. इजा SSSA नखुछ्ठाहि ae फ॒व्ह, 
२. ब स्ञतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, 
३. फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक बस्तगफिरहु, 
इन्नहू कान तव्बाबा | 





अज़ान व नमाज़ म्हणजे काय? 


सूरतुननस्त्र अनुवाद 
आरंभ करतो अल्लाहच्या नावाने जो सर्वाधिक कृपावंत सर्वाधिक दयावंत आहे. 
१. जेव्हा अल्लाहची मदत यावी आणि विजय मिळावा, 
२. आणि तू लोकांना समूहासमूहाने अल्लाहच्या धर्मात दाखल होताना पाहावे, 
३. तू आपल्या अल्लाहचा जप करू लाग, स्तुतिसह आणि त्याच्याकडे मोक्षाकरिता 
प्रार्थना कर, नि:संशय तो पश्चाताप कबूल करणारा आहे. 
सूरतुल इखलास 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 
१. Hel FAG Hee, 
२. अल्लाहु स्समद 
३. AA यलिद ब लम्‌ यूलद, 
४. व लम्‌ यकुल्ठहू कुफुबन्‌ Hee 
अनुवाद 
आरंभ करतो अल्लाहच्या नावाने जो सर्वाधिक कृपावंत सर्वाधिक दयावंत आहे. 
१. सांगा तो अल्लाह एकच आहे, 
२. अल्लाह निस्पृह आहे. 
३. ना त्याच्यापासून कोणी जन्मला, ना तो कोणापासून जन्मला, 
४. आणि कोणीही त्याच्या समान नाही. 
सूरतुल फलक 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 
१. कुल अऊजु बिरब्बिल्‌ Hers, 
२. मिन्‌ शर्रि मा खलक, 
३. व मिन्‌ शर्रि गासिकित इजा aaa, 
४. व मिन्‌ शर्रिन्नरिफफासाति fee उकद, 
५. व fr शर्रि हासिदिन इजा हसद. 





११ 
अजान व नमाज़ म्हणजे काय? 


“सूरतुल फलक' अनुवाद 
आरंभ करतो अल्लाहच्या नावाने जो सर्वाधिक कृपावंत सर्वाधिक दयावंत आहे. 
१. सांगा, मी शरण मागतो सकाळच्या स्वामीची, 
२. त्या प्रत्येक वस्तूच्या अरिष्टापासून, जी त्याने निर्माण केली आहे, 
३. आणि रात्रीच्या अंध:कारांच्या अरिष्टापासून जेव्हा त्याचा अंधार पसरतो, 
४. आणि गंड्यात फुंकणाऱ्याच्या अरिष्टापासून (सुद्धा) 
५. आणि मत्सर करणाऱ्याच्या अरिष्टापासून जेव्हा तो मत्सर करतो. 
सूरतुन्ञास 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 
१. कुल अऊजु बिरब्बिनासि, 
२. मलिकिन्नासि, ३. इलाहिन्नासि, 
४. मिन्‌ शर्रिल्‌ बस्वासिल्‌ खन्नासि, 
र gait युवसविसु फी सुदूरिन्नासि, 
६. Prag जिन्नति वन्नास. 
“सूरतुनास' अनुवाद 
आरंभ करतो अल्लाहच्या नावाने जो सर्वाधिक कृपावंत सर्वाधिक दयावंत आहे. 
१. सांगा मी शरण घेतो मानवाच्या पालनकर्त्याची, 
२. मानवाच्या सर्वाधिपतीची, 
३. मानवाच्या आराध्याची, 
४. दुष्ट विचार भरविणाऱ्याच्या, मागे हटणाऱ्याच्या खोडीपासून, 
५. जो लोकांच्या मनांत दुष्ट विचार भरवितो, 
६. मग तो जिनमधून असो किंवा मानवामधून असो. 


नमाजमधील उभ्या स्थितीत इतके पठण. झाल्यानंतर “age अकबर 
(अल्लाह सर्वश्रेष्ठ आहे) असे म्हणत वाकून गुडघ्यावर हात ठेवून ओणवे उभे राहिले 
जाते. त्या स्थितीत खालील शब्द उच्चारले जातात. (३, ५ किंवा ७ वेळा) 





अजान व नमाज़ म्हणजे काय? 


र 


१. सुबहान रब्बियल अजीम (पवित्र आहे माझा श्रेष्ठ पालनकर्ता) 


२. सुबहान रब्बियल अजीम (पवित्र आहे माझा श्रेष्ठ पालनकर्ता) 
३. सुबहान रब्बियल अजीम (पवित्र आहे माझा श्रेष्ठ पालनकर्ता) 
तदनंतर उभे राहत असताना म्हणतात :- 
“समीअ age, लिमन afte” 
(अल्लाहने त्याचे ऐकले ज्याने त्याची प्रशंसा केली) 
मग सरळ उभे राहून म्हटले जाते, 
“Ter लकल्‌ BES” 


(हे आमच्या पालनकर्त्या! सर्व प्रशंसा तुझ्यासाठीच आहेत) 
नंतर पुन्हा “Agile अकबर ' असा घोष करीत नमाज पढणारी व्यक्ती 
(नमाजी) त्याचे मस्तक जमिनीवर टेकवते : 
| या नतमस्तक अवस्थेला ASAT म्हणतात. या अवस्थेत नमाजी आपले संपूर्ण 
अस्तित्व अल्लाहसमोर झोकून त्याचे गुणगान पुढील शब्द ३, ५ किंवा ७ वेळा उच्चारुन 
करतो. 
१. “सुबहान रब्नियल आला” 
(पवित्र आहे माझा सर्वश्रेष्ठ पालनकर्ता) 
२. “सुबहान tera आला” 
(पवित्र आहे माझा सर्वश्रेष्ठ पालनकर्ता) 
३. “Yared रब्बियल्‌ आला” 
(पवित्र आहे माझा सर्वश्रेष्ठ पालनकर्ता) 
नंतर “ge अकबर'' म्हणत जमिनीवरून मस्तक उचलून नमाजी सरळ 
बसतो. या बैठ्या अवस्थेत खालील प्रार्थना करतो - 
अल्लाहुम - मगफिरली वरहमनी वहदिनी व आफिनी वर्‌जुकूनी वजबुरनी 
वरफ॒अनी 
अनुवाद 
“हे माझ्या अल्लाह ! मला क्षमा कर आणि माझ्यावर दया कर आणि मला 
सन्मार्गावर ठेव आणि मला आरोग्यवान ठेव आणि मला उपजीविकेची शास्त्रसंमत उगम 
पुरव आणि माझ्यातील उणिवा दूर कर आणि माझे स्थान उच्च बनव. 





१३ 
अजान व नमाज़ म्हणजे काय? 


अशा तऱ्हेने आपला खरा पालनकर्ता, वास्तविक शासक आणि सर्वार्थाने खरा 
स्वामी असलेल्या अल्लाहच्या दरबारात याचना व प्रार्थना करत असतानाच “ABS 
अकबर' म्हणत पुन्हा एकदा त्या खऱया अभिषिक्त सप्राटासमोर मस्तक दुसर्‍यांदा 
जमिनीवर टेकवून दुसरा सज्दा केला जातो आणि गुणगानपर खालील शब्द पुन्हा ३, ५ 
किंवा ७ वेळा उच्चारले जातात 
सुबहान रब्नियल आला 
(पवित्र आहे माझा सर्वश्रेष्ठ पालनकर्ता) 
दुसऱ्या ASIA, “ABTS HHA” म्हणत नमाजी बसतो आणि बसलेल्या 
स्थितीत खालील प्रार्थना करतो 
तशहुद 
१. अत्तहिय्यातु fergie वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु. अलैक अय्युहन्नबिय्यु व 
रहमतुल्ञाहि व बरकातुहू, 
२. अस्सलामु अलैना ब अला इबादिल्लाहिस्सालिहिन, 
३. अश्हदु अल्‌ ला SS इलाह इल्‌ AY F अश्हदु अन्न मुहम्मदन्‌ Hogs व रसूलुह. 
प्रार्थना 'तशहुद' अनुवाद 
१. सर्व तऱ्हेच्या मौखिक, शारीरिक आणि आर्थिक आराधना अल्लाहसाठीच आहेत. हे 
प्रेषित तुम्हाला सुख, शांती सुरक्षा लाभो, अल्लाहची कृपा आणि समृद्धीही लाभोत 
२. सुख, शांती आणि सुरक्षेचा लाभ आम्हाला आणि अल्लाहच्या सदाचारी भक्तजनांना 
व्हावा. 
३. मी साक्ष देतो की अल्लाहशिवाय अन्य कोणीही उपासनेस योग्य नाही. तसेच मी साक्ष 
देतो की प्रेषित मुहम्मद (त्याना शांती लाभो) हे अल्लाहचे भक्त आणि प्रेषित आहेत. 
प्रार्थना “aE 
१. Ager सल्लि अला मुहम्मदिंव व अला55 आलि मुहम्मदिन कमा Aga अला 
इब्राहीम व अला55 आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद 
२: अह्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिंब ब अला55 आलि मुहम्मदिन कमा बारक्त 
FASS इब्राहीम ब अला55 आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद. 


——[—[—[—[—[—[T—*—~T—*K><*CC_—_—[=[Z=K[Z=[_EE 8B 
अज़ान व नमाज़ म्हणजे काय? 


प्रार्थना “ दरूद*' अनुवाद 

१. हे अल्लाह ! तुझा कृपावर्षाव व्हावा, मुहम्मद (स) यांचेवर आणि मुहम्मद (स) 
यांच्या बंशजावर, जसा तू कृपावर्षाव केला आहेस इब्राहीम (अ) यांचेवर आणि 
इंब्राहीम (अ) यांच्या वंशजावर, नि:संशय तू प्रसंशेस पात्र आणि महान आहेस. 
२. हे अल्लाह! तुझ्या देणग्यांची विपुलता व्हावी, मुहम्मद (स) यांचेवर आणि मुहम्मद 
(स) यांच्या वंशजावर, जशी तू तुझ्या देणग्यांची विपुलता केलीस इब्राहीम (अ) 
यांचेवर आणि इब्राहीम (अ) यांच्या वंशजावर, नि:संशय तू प्रसंशेस पात्र आणि महान 
आहेस. 

ह्या प्रार्थनानंतर पवित्र कुरआन आणि पवित्र हदीस यामध्ये उल्लेख केलेली 
तोंडपाठ असलेली एखादी दुआ (प्रार्थना) केली जाते. 

प्रार्थना आयत २०१ प. कुरआन/सुरहः बंकर, 

“wort आतिना फिहुनया हसनत व फिल आखिरति हसंनंतंर व किना 
अजाबन्नार 

प्रार्थना आयत २०१ अनुवाद 

हे आमच्या पालनकर्त्या! या जगात, आम्हाला जे चांगले आहे ते दे आणि 
परलोकातसुद्धा आम्हाला जे चांगले आहे ते दे आणि नरकाय़रीच्या यातनांपासून आमचे 
संरक्षण कर. 

या व अशा प्रार्थनानंतर, नमाजी आपले तोंड प्रथम उजवी व नंतर डावीकडे 
फिरवत खालील शब्द उच्चारतात (या क्रियेला “सलाम er’ असे म्हणतात) 
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्ठाह (उजवीकडे) 
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्ठाह (डावीकडे) 

अनुवाद - (तुम्हाला सुख, शांती, सुरक्षा लाभो आणि अल्लाहची दया लाभो.) 

सलाम फेरल्यानंतर नमाज ही उपासना पूर्ण होते. 

सूर्यास्तानंतर साधारण दीड तासाने, त्या दिवसाची शेवटची (इशा नमाज) होते. 
तीमध्ये वरीलप्रमाणे सर्व प्रार्थना शिवाय झोपण्यापूर्वी पालनकर्त्या आणि अन्तर्यामी 
अल्लाहसमोर अतिशय नम्रतेने खालील शब्दांत एक प्रतिज्ञा केली जाते. या प्रतिज्ञेला 
किंवा प्रार्थनेला 'दुआ-ए-कुनूत' म्हणतात. 


24 
अज़ान व नमाज़ म्हणजे काय? 


दुआ-ए-कुनूत 
१. अह्लाहुम्म इन्ना नस्तईनुक व नस्तगृफिरूक व नुअमिनु बिक व नतवक्कलु अलैक व 
नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुक व ला AR फुरुक व नख्लउ व नत्ख्कु मंय यफजुख्क, 
२. AGIA इय्याक ARIS व लक नुसल्ली व नसजुदु व इलैक नसूआ व नहफिदु व 
नरजू रहमतक व नख्शा अजाबक, च 

३. इन्न अजाबक बिलकुफ्फारि मुलहिक. 

“दुआ-ए-कुनूत' अनुवाद 

१. हे अल्लाह ! निःसंदेह आम्ही तुझी मदत मागतो आणि तुझ्याकडे मोक्षाची 
याचना करतो आणि तुझ्यावर श्रद्धा ठेवतो आणि तुझा भरवसा करतो आणि तुझी खूप 
चांगली प्रसंशा करतो आणि तुझे आभार मानतो आणि तुझ्याशी कृतध्न होत नाही 
आणि जी व्यक्ती तुझी अवज्ञा करते तिच्याशी विभक्त होऊन त्याची संगत सोडून देतो. 

२. हे अल्लाह ! आम्ही तुझी उपासना करतो आणि तुझ्यासाठीच नमाज अदा 
करतो आणि तुझ्यासमोर मस्तक टेकवतो आणि आम्ही तुझ्याचकडे धावत व त्वरेने 
येतो आणि तुझ्या दयेचे इच्छुक आहोत आणि तुझ्या शिक्षेला आम्ही घाबरतो. 

३. खचितच तुझी शिक्षा तुला न मानणाऱ्याला होणार आहे. 


समाप्त 


प 
१६ 


अज़ान व नमाज़ म्हणजे काय? 









d 


पुस्तक आणि लेखकाचे नाव किंमत 
78 


हुतात्मा हजरत ईमाम हुसैन (र) 
- मौ. अबुल आला मौदूदी 


-अबुजरकमालुद्दीन 
| 
- अबू मुहम्मद इमामुद्दीन 
बलिदान (कुर्बांनी)- मौ. अबुल आला मौदूदी 


इस्लाम, मुस्लिम आणि देशबांधव-यूसुफ करज़ावी 


8. | बुरखा प्रगतिरोधक नाही - परवीन रिझवी 


©0/00; CO "| 
NO|—| © CO 





oo 
Go 
















co 


बिश्‍वसमाज 
खरा तो एकचि धर्म - सदरुद्दीन इसलाही 
| 


9 । कुरआनच्या शीतल छायेत-डॉ.एम.ए.जियाउर्रहमान 


जिहाद अल्लाहाच्या मार्गातील | 
- मौ. अबुल आला मौदूदी 


\ 7 ISLAMIC MARATHI PUBLICATIONS TRUST 
4 4, Hamid Building, 96, Hafiz Ali Bahadur Khan Marg, 

Mominpura, Mumbai - 400 011. 

Tel.: 2301 8387 * Cell: 9224599910 -  ISBN-81-87634-69 


CO | ८८ ६८६) र co ९00 | CO 
Co —~ O1| => 













